मुंबई आंतरराष्ट्रीय महोत्सवाचे आयोजनाबाबत गठीत 
करावयाच्या सल्लागार समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस -२०२३/०५/प्र.क्र.२४९/पर्यटन 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ 9) विभागाचा शासन निर्णय क्र. टिडीएस -२०२३/०५/प्र.क्र.२४९/पर्यटन, दि. १८/०९/२०२३ 
२) पर्यटन संचालनालयाचे पत्र क्र.प.सं./प्रवजस/प्रआ/३८८/२०२४/३९, दि.०२/०१/२०२४ 
प्रस्तावना:- 


राज्यातील पर्यटनाला चालना देऊन मुंबई शहराला जागतिक पर्यटन नकाशावर आणण्यासाठी 
दुबई व न्युयॉर्क फेस्टीव्हलच्या धर्तीवर दरवर्षी जानेवारी महिनाचा ३ रा शनिवार ते ४ था रविवार असे एकूण 
९ दिवसाच्या कालावधीत मुंबई आंतरराष्ट्रीय महोत्सवाचे मुंबई हहर व उपनगरातील विविध भागात 
आयोजन करण्याबाबत वरील संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये सल्लागार समिती गठीत करण्यात आली 
आहे. तथापि, मुंबई महोत्सव फाउंडेशनची नोंदणी करण्याकरिता लागणारा कालावधी विचारात घेता मुंबई 
आंतरराष्ट्रीय महोत्सव आयोजनाकरिता फाउंडेशनची नोंदणी होईपर्यंत सनियंत्रण समिती म्हणून कार्य 
करण्याकरिता संदर्भाधीन क्र.२ संचालनालयाच्या पत्रात नमूद सदस्यांची सल्लागार समिती गठीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मुंबई आंतरराष्ट्रीय महोत्सव आयोजनाकरिता फाउंडेशनची नोंदणी होईपर्यंत सनियंत्रण समिती 
म्हणून कार्य करण्याकरिता गठीत करावयाच्या सल्लागार समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील :- 


१. मा. मंत्री (पर्यटन) अध्यक्ष 
२. श्री. आनंद महिंद्रा सहअध्यक्ष 
३. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सदस्य 
४. पोलीस आयुक्त, मुंबई सदस्य 
५. सचिव (पर्यटन) सदस्य 
६. भारतरत्न श्री. सचिन तेंडुलकर, क्रिकेटपटू सदस्य 
७. श्री. हर्ष जैन, स्पोर्टस टेक्नॉलॉजी प्रा.लि. (ड्रीम ११) सदस्य 
८. श्री. अमिताभ चौधरी, व्य.सं. / मुख्य कार्यकार सदस्य 
अधिकारी, Axis Bank, मुंबई. 

९. श्री. रॉनी स्क्रुवाला (सिने उद्योग) सदस्य 
१०. श्री. पार्थ सिन्हा, अध्यक्ष, टाईम्स ऑफ इंडिया सदस्य 
११. श्रीमती निरजा बिर्ला, अध्यक्ष, Mpowermind सदस्य 


१२. संचालक, पर्यटन संचालनालय, मुंबई सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस -२०२३/०५/प्र.क्र.२४९/पर्यटन 


१३. श्रीम. मिनळ बजाज, जमनालाल बजाज फाऊंडेशन सदस्य 

१४. श्री. मधूर भांडारकर, सिने दिग्दर्शक सदस्य 

१५. श्री. सचिन पिळगांवकर, सिने कलाकार/ दिग्दर्डाक सदस्य 

१६. सचिव/विशेष कार्यकारी अधिकारी, सदस्य 
मा. उपमुख्यमंत्री कार्यालय (सध्या श्री. कौस्तुभ धवसे) 


०२. उर्वरित अटीव aad संदर्भाधीन क्र. १ च्या झासन निर्णयाप्रमाणे राहतील. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०५१६०१०४४३२३ असा आहे. हा Heal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


प्रति, 


Digitally signed by SANTOSH VITHAL ROKADE 

S A N TO S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ca575 1ffedbb0O5fdff34ab6ac1 83 19d061483d7d35e20f744e 
251360f7920a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=ECF4A9ABE84C70DE989C3669424C12B6CADCB583D5 
OOFE489CE8727916E0BBEE, cn=SANTOSH VITHAL ROKADE 
Date: 2024.01.05 16:49:35 +05'30' 


(संतोष रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

मा. सर्व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

मा. सर्व विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 


. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. व्यवस्थापकीयसंचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
. सर्व जिल्हाधिकारी. 

. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

. निवडनस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


KKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


